नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधीनस्त विविध 
कार्यालयांचा तसेच उपायुक्‍त (नियोजन), जिल्हा 
नियोजन अधिकारी या कार्यालयांचा वाहन आढावा 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. वाहन - २०२३/प्र.क्र. १०६/का.१४२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट ,२०२३ 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वाहन १०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, 
दि.१०.९.२००१ 

२) राज्य स्तरीय वाहन आढावा समितीच्या दि. ११.०९.२००३ रोजी झालेल्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 

३) वित्तविभाग, अनौ. संदर्भ क्र. ४५/१२/विनियम, दि. २२/०२/२०१२ 

४ राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या दि. २०.०४.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 

५) वित्त विभाग, अनौ. संदर्भ क्र. ३८१/१७/विनियम, दि. १०/०८/२०१७ 


प्रस्तावना : 


वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ अन्वये शासकीय व इतर कार्यालयांमध्ये 
वाहनांच्या वापराबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने त्यांचेकडील (प्रादेशिक 
कार्यालयासह) वाहनांचा आढावा घेण्याबाबत निर्देश दिळे आहेत. यास अनुसरून नियोजन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांकडे असलेल्या वाहनांचा आढावा मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय 
वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 


२. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र. २ नुसार नियोजन विभागाच्या अधीनस्त तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी व 
आताचे उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हा नियोजन अधिकारी या कार्यालयांकडे 
असलेल्या वाहनांच्या आढाव्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र. ३ येथील अनौपचारीक संदर्भान्वये नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
अधीनस्त मुख्य कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय व जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांना एकूण ४१ वाहने अनुज्ञेय 
करण्यात आली आहेत. 

संदर्भ क्र. ४ नुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधीनस्त नवनिर्मित मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व 
पालघर जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांना प्रत्येकी १ अशी ३ नवीन वाहने अनुज्ञेय करण्यात आली. 
तसेच संदर्भ क्र. ५ येथील अनौपचारीक संदर्भान्वये नवनिर्मित जिल्हा नियोजन समिती, पालघर या कार्यालयास 
१ नवीन वाहन अनुज्ञेय करण्यात आले. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन - २०२३/प्र.क्र. १०६/का.१४२६ 


३. नियोजन विभागाच्या उपरोक्त कार्यालयांच्या वाहन आढाव्याचा शासन निर्णय निर्गमित करणेविषयी वित्त 
विभागाने निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देशास अनुसरुन नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध 
कार्यालयांकडे असलेल्या वाहनांच्या आढाव्याचा शासन निर्णय निर्गमित करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय: 


१. नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांना राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या 
मान्यतेने वाहन आढावा मंजूर करण्यात येत आहे. वाहन आढाव्याचा कार्यालयनिहाय गोषवारा पुढीलप्रमाणे 
आहे. तसेच याबाबतचे विस्तृत विवरणपत्र सोबतच्या प्रपत्र "अ" व “ब” प्रमाणे आहे. 


गोषवारा 

अ. क्र. कार्यालयाचे नाव एकूण मंजूर वाहने 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य 

a sad २ कार 
कार्यालय, मुंबई 
प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी 

२ री ६ कार 
संचालनालय 

३ जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय ३६ जीप 
उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त 

| sas 3 ६ (2 कार + ४ जीप) 
कार्यालय 

५ जिल्हा नियोजन अधिकारी ३६ (४ कार + ३२ जीप) 

वाहन अनुज्ञेयतेच्या अटी पुढीलप्रमाणे 


१.१ राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने वाहन आढावा मंजूर केल्यानंतर त्यात अनुज्ञेय केलेल्या 
वाहनांच्या संख्येपेक्षा संबंधीत कार्यालयाकडे सद्य:स्थितीत असणा-या वाहनांची संख्या अतिरिक्‍त ठरत 
असल्यास या अतिरिक्त वाहनांच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करता येणार नाही. सदरची अतिरिक्‍त 
वाहने अनुज्ञेय असलेल्या अन्य कार्यालयांकडे त्वरित हस्तांतरित करण्यात यावीत. 


१.२ जुनेवाहन निर्लेखित करून नवीन वाहन खरेदीच्या प्रस्तावास वेळोवेळी रितसर वित्त विभागाच्या 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 


१.३ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक-१९-क, 
नियम क्र.६९ मधील अटींनुसार वाहन निर्ळेखित ठरविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन - २०२३/प्र.क्र. १०६/का.१४२६ 


२. सद्यस्थितीत गोषवारा/प्रपत्र “अ” व “ब” मधील वाहन अनुज्ञेय असलेल्या कार्यालयांच्या रचनेमध्ये काही 
बदल झालेला असल्यास त्याअनुषंगाने नवीन कार्यालयांच्या रचनेनुसार संबंधीत कार्यालयांनी सुधारित वाहन 
आढाव्यासाठी वित्त विभाग, झा. नि. दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ मधील जोडपत्र “अ” नुसार शासनास प्रस्ताव 
सादर करावा. 


३. हा शासन निर्णय राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या दि. ११/०९/२००३ रोजीच्या बैठकीतील मान्यता 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४६५/१२/ विनियम, दि.१४.११.२०१२, अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
६२/२०१७/ विनियम, दि.१४.०४.२०१७, अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३८१/१७/विनियम, दि. १०/०८/२०१७ अन्वये 
वित्त विभागाच्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२२१७२९३७३७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशांनुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Pp R A KA S H DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1 b58c7e3c653f 


B A B A N R A O b93bef856fb92941b9d7, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=77E1 EBA3AEC9A067541 ODB6FA1A645387767 


189322F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH 
G H A \ D G E BABANRAO GHADGE 


Date: 2023.08.23 12:38:55 +05'30' 


(प्र.ब.घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 

२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 

३. प्रधान सचिव (वित्त), तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती. 
४. परिवहन आयुक्‍त, सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती. 
५. विभागीय आयुक्त (सवी 

६. जिल्हाधिकारी (सवी 

७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

८. सह संचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सर्वी 
९. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय (सर्व) 

qo, उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती (सर्व) 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१३. वित्त विभाग (कार्या-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती-१४२६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


(नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बाहन-२०२३/प्र.क्र. १०६/का.१४२६, दिनांक-२२ ऑगस्ट, २०२३ 


सोबतचे सहपत्र) 
प्रपत्र “अ” 
बाहेत | SUSAR 
अ.क्र | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम ae अनुज्ञेय वाहन 
संख्या 
हि अर्थ व सांख्यिकी | संचाळक (| आढाव्यानुसार 
संचालनालय शि एकूण वाहन 
मुख्य कार्यालय, | अपर संचालक समन्वय संख्या-४४ 
मुंबई 
2 | प्रादेशिक सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय पुणे | 8 | 
कार्यालय सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय अमरावती १ | 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय नाशिक १ 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद a 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय कोकण ha 
सहसंचालक प्रादेशिक कार्यालय नागपूर | 9 | 
3 जिल्हा सांख्यिकी | उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जळगाव Le 
enn उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, धुळे डिश 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नाशिक १ 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नंदूरबार पै. 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, पुणे १ | 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सातारा १ 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सांगली शि 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, कोल्हापूर १ | 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सोलापूर ia 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अहमदनगर i ह... 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नागपूर [ee] 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद १ 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, भंडारा नि 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, लातूर हि 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, चंद्रपूर डि 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जालना ea 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, गोंदिया | a 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, बीड १ 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, वर्धा शि 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, उस्मानाबाद 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, गडचिरोली 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, परभणी 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, हिंगोली 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, यवतमाळ 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अमरावती 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, पालघर 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, रायगड- 
अलिबाग 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, वाशिम 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, रत्नागिरी 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, बुलढाणा 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सिंधुदुर्ग 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अकोला 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नांदेड 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, ठाणे- 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, मुंबई 
उपनगर 


उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, मुंबई शहर 


प्रपत्र 33 ब 99 


नाशिक विभाग 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे । वाहन संख्या । आढाव्यानुसार अनुज्ञेय 
पदनाम वाहन संख्या 
१ उपआयुक्त (नियोजन), उपआयुक्त (नियोजन) शिरा आढाव्यानुसार एकूण 
नाशिक वाहन संख्या- ६ 
२ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन a 
नाशिक अधिकारी 
३ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शिका 
धुळे अधिकारी 
४ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शिडी 
जळगाव अधिकारी 
षु जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन १ 
अहमदनगर अधिकारी 
& जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शिश 
नंदूरबार अधिकारी 
औरंगाबाद विभाग 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे । वाहन आढाव्यानुसार अनुज्ञेय 
पदनाम संख्या वाहन संख्या 
7 विभागीय आयुक्‍त उपआयुक्त (नियोजन) शो आढाव्यानुसार एकूण 
कार्यालय (नियोजन वाहन संख्या- ९ 
शाखा), औरंगाबाद 
२ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन शि 
अधिकारी, औरंगाबाद अधिकारी 
३ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन शि 
अधिकारी, जालना अधिकारी 
४ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन शि 
अधिकारी, परभणी अधिकारी 
षु जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, नांदेड अधिकारी 
A जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन शि 
अधिकारी, हिंगोली अधिकारी 
भौ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन शकी 
अधिकारी, बीड अधिकारी 
८ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन शिंग 
अधिकारी, लातूर अधिकारी 
९ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन शकी 
अधिकारी, उस्मानाबाद अधिकारी 


पुणे विभाग 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे । वाहन संख्या । आढाव्यानुसार 
पदनाम अनुज्ञेय वाहन संख्या 
he उपआयुक्त (MAS), उपआयुक्त (नियोजन), oo आढाव्यानुसार एकूण 
पुणे वाहन संख्या- ६ 
२ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शि 
पुणे अधिकारी, 
३ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन 
सातारा अधिकारी 
४ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन कशा 
सांगली अधिकारी 
षु जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन ae 
सोलापूर अधिकारी 
नि जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शय्या 
कोल्हापूर अधिकारी 
नागपूर विभाग 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे । वाहन संख्या । आढाव्यानुसार 
पदनाम अनुज्ञेय वाहन संख्या 
है नियोजन शाखा, आयुक्‍त । उपआयुक्त (नियोजन) शि आढाव्यानुसार एकूण 
कार्यालय, नागपूर विभाग, | विभागीय आयुक्‍त वाहन संख्या-७9 
नागपूर कार्यालय, नागपूर विभाग, 
नागपूर 
२ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन az 
नागपूर अधिकारी, नागपूर 
३ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन 11 | 
वर्धा अधिकारी, वर्धा 
४ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शय्या 
भंडारा अधिकारी,भंडारा 
षु जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन a 
अधिकारी, गोंदिया अधिकारी, गोंदीया 
& जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन णि 
चंद्रपूर अधिकारी, चंद्रपूर 
७ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन विळा 


गडचिरोली 


अधिकारी, गडचिरोली 


अमरावती विभाग 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे । वाहन संख्या । आढाव्यानुसार 
पदनाम अनुज्ञेय वाहन संख्या 
दिं नियोजन शाखा, विभागीय | उपआयुक्त (नियोजन) शि आढाव्यानुसार एकूण 
आयुक्त कार्यालय, वाहन संख्या- ६ 
अमरावती 
२ जिल्हा नियोजन अधिकारी | जिल्हा नियोजन शय्या 
, अमरावती अधिकारी 
३ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन (| 
अधिकारी, अकोला अधिकारी 
४ जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन शिडी 
अधिकारी, यवतमाळ अधिकारी 
षु जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन | 
अधिकारी, बुलढाणा अधिकारी 
& जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन गणिका 
अधिकारी, वाशिम अधिकारी 
कोकण विभाग 
अ.क्र र्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे । वाहन संख्या । आढाव्यानुसार 
पदनाम अनुज्ञेय वाहन संख्या 
कि विभागीय आयुक्‍त उपआयुक्त (नियोजन) an आढाव्यानुसार एकूण 
कार्यालय, कोकण विभाग वाहन संख्या- ८ 
२ जिल्हा नियोजन समिती, | जिल्हा नियोजन | 
मुंबई हहर अधिकारी 
३ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन jae 
मुंबई उपनगर अधिकारी 
४ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शा 
ठाणे अधिकारी 
षु जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन 1. 
पालघर अधिकारी 
नि जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शिंदी 
रायगड अधिकारी 
७ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन शिक 
रत्नागिरी अधिकारी 
८ जिल्हा नियोजन समिती, । जिल्हा नियोजन 1 
सिंधुदुर्ग अधिकारी 


